प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२११/प्र.क्र.१९४/परि-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०११. 


शासन आदेथ :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ अन्वये मोटार वाहन विभागातील खालील 


प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांची बदली प्रशासकिय कारणास्तव त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या 


कार्यालयात करण्यात येत आहे. 
| अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सद्याचे कार्यालच बदलीनंतरचे कार्यालय | 

g | श्रौ.अरुण द. येवला प्रावेशिक परिवहन कार्यालय, | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, | 

नाशिक पुणे 
र श्रचंद्रकांत एस. खरटमल | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, | प्रादेशिक परिवहन — 
पुणे नाशिक | 
2. adie अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदाचा कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥, संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
( प्र. चं. मयेकर ) 
शासनाचे अबर सचिव 

प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक/ पुणे 

श्री. अरुण द. येवला, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 


श्री. चंद्रकांत एस. खरटमल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ पुणे 


निवडनस्ती (परि-४) 


